RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , 


अंक - २ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


पोट - कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे 
भाग, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


जिल्हा धुळे 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


अनुसूची 


क्रमांक भूसंपादन / सुजाकयो/ कावि-७२ / एसआर -८०/ २०१८ / 
२०१९. - ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी खालील 
परिशिष्ट - १ 

मध्ये 

नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ रोजी 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अनुसूची - एक 


जमिनींचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे वेल्हाणे (कुं ) 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


खराबा 


१ 


२ 


३ 


30 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग, धुळे यांनी सदर 
प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून 
त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे ; आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या 


४०५/१ 


० ४६ 


० 


०० 


० ४६ 


४०५/२/१ 


} 


२ २२ 


००० 


२ २२ 


४०५/२/२ 


वि ( एच ) ५ ९ ० 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 


चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


जमिनींचा तपशील 


जमिनींचा तपशील 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


पोट 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


खराबा 


खराबा 


b 


२ 


३ 


४ 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


। 


४०५/२/३ 


४३२/ १ - ब / २- अ .. 


० २८ 


00 


० २८ 


० ६५ 


० ०० 


० ६५ 


४०५/२/४ 


४३२/ १ - ब / २ - ब 


० ५४ 


० ०० 


० ५४ 


० ५० 


० ०० 


० ५० 


४३२/ १ - ब/ ३ 


१ ०८ 


O 


00 


१ ०८ 


० ९ ६ 


० ०० 


० ९ ६ 


४३२/ २/ १/ २- अ 


० ७० 


00 


० ७० 


४२७/१ 


० ७२ 


० 


00 


० ७२ 


४३२/ २/ १/ १ - ब 


० ६० 


०० 


० ६० 


० ८८ 


० ०० 


० ८८ 


४३२/ २/ १ / १ - क 


० ६० 


00 


० ६० 


४२७/२ 


२ ४६ 


603० 


३ १३ 


४३२/ २/ १ / १ - ड 


० ६० 


००० 


० ६० 


४२८ 


४ ०२ 


० ०३ 


४ ०५ 


४३२/ २ / १ / २- ब 


० 


७० 


० 


०० 


06)० 


४२९ / १/ १ 


१ ०० 


० 


00 


१ 


०० 


४३२/ २/ १ / २- क 


० ७० 


००० 


06)० 


४२ ९ / १/ २ 


१ ०० 


० 


०० 


१ 


00 


४३२/ २/ १ - अ 


१ १३ 


०० 


१ १३ 


४२९ / २ 


१ २५ 


००० 


१ २५ 


४३२/ २/ २ - अ 


० ५३ 


०० 


० ५३ 


४२ ९ / ३/ १ 


१ २५ 


००० 


१ २५ 


४३२/ २/ २ - क 


० ५४ 


O 


00 


० ५४ 


४२९ / ३/ २ 


१ ८८ 


००० 


१ ८८ 


४३२/ १ - ब / १ - अ 


० ० ९ 


० 


०० 


० ० ९ 


४३०/१ 


२ ०० 


० ७४ 


२ ७४ 


४३२/ २/ २- ब 


० ५३ 


00 


० ५३ 


४३०/२ 


२ ३४ 


00 


२ ३४ 


४३३/१/१ 


.. 


१ ५० 


० 


00 


१ ५० 


४३०/३ 


२ ३४ 


० 


00 


२ ३४ 


४३३/१/२ 


१ १० 


O 


०० 


१ १० 


४३१/१ 


१ ५३ 


००० 


१ ५३ 


४३३/२ 


० ४ ९ 


00 


० ४ ९ 


४३१/२/१ 


१ ४३ 


38० 


१ ८ ९ 


४३४ 


१ १३ 


० २५ 


१ ३८ 


४३१/२/२ 


१ ४० 


38० 


१ ८६ 


४३५ 


० ४७ 


० 


०० 


608० 


४३१/२/३ 


१ ४० 


38० 


१ ८६ 


४४३/१ 


} 


१ ४० 


० ०० 


१ ४० 


४३१/२/४ 


१ ४० 


० ४६ 


१ ८६ 


४४३/२ 


४३२ - अ / १/ २ 


० ५२ 


० ०० 


० ५२ 


४४८/१ 


० ८३ 


० ११ 


० ९ ४ 


४३२/ १ - अ / १ 


० ५२ 


० 


०० 


० ५२ 


४४८/२ 


० ८३ 


bb० 


० ९ ४ 


४३२/ १ - अ / २ 


० 


८१ 


० ०० 


O 


८१ 


४४८/३ 


० ८३ 


० १० 


० ९ ३ 


४३२/ १ - अ/ ३ 


० ४८ 


० ०० 


28० 


४४ ९ 


618b 


० १० 


१ ५७ 


.. 


४३२/ १ - ब / १ - ब 


० ५४ 


O 


00 


० ५४ 


४५०/२ 


.. 


० ६० 


० ०० 


० ६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची - एक 


चालू 


अनुसूची - एक 


चालू 


जमिनींचा तपशील 


जमिनींचा तपशील 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


पोट 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


खराबा 


खराबा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


४५१/१ 


२ ०० 


० ०० 


२ ०० 


४५७/३ 


१ ०५ 


० 


८० 


१ ८५ 


४५२/ १ / २ - ब 


० ७० 


० ०० 


० ७० 


४५८ 


.. 


४ २३ 


० ०० 


४ २३ 


४५२/१/१ 


१ ५६ 


० ६ ९ 


२ २५ 


२ ७४ 


० ७ ९ 


३ ५३ 


४५ ९ 


४५२/ १/ २ - अ 


० ७० 


० ०० 


० 


७० 


० ५ ९ 


० ०६ 


० ६५ 


४५३/१ 


२ ० ९ 


०० 


२ ० ९ 


१ १ ९ 


० 


१० 


१ २ ९ 


४६० 


१ ५० 


० ०० 


१ ५० 


० ६० 


० ०५ 


० ६५ 


४५३/२ 


० ४० 


. 


०० 


० ४० 


४६१ 


२ १२ 


० १ ९ 


२ ३१ 


४५३/३ 


१ ९ ० 


०० 


१ ९ ० 


४६२/१/१ 


० ६१ 


०० 


० ६१ 


४५३/४ 


१ ९ ० 


00 


१ ९ ० 


४६२/१/२ 


.. 


० ६२ 


० ०० 


० ६२ 


४५३/५/१ 


० ९ ५ 


00 


० ९ ५ 


४६२/२/१ 


१ २१ 


० ४० 


१ ६१ 


४५३/५/२ 


० ९ ५ 


० ०० 


० ९ ५ 


४६२/२/२ 


१ २१ 


00 


१ २१ 


४५४/१ 


० ९ ८ 


० ३२ 


१ ३० 


४६३/१ 


१ १३ 


O 


00 


१ १३ 


४५४/२ 


० ९ ८ 


० ३२ 


१ ३० 


४६३/१/२ 


१ १३ 


० 


00 


१ १३ 


४५४/३ 


० ९ ८ 


० ३२ 


१ ३० 


४६३/१/३ 


० ४० 


० 


00 


० ४० 


४५४/४ 


० ९ ८ 


० ३२ 


१ ३० 


४६३/१/४ 


.. 


० ४० 


०० 


४० 


४५४/५ 


० ९ ८ 


० ३२ 


१ ३० 


४६३/१/५ 


० ४० 


O 


00 


० ४० 


४५४/६ 


० ९ ७ 


० ३५ 


१ ३२ 


४६३/२ 


१ ७२ 


० ८८ 


२ ६० 


४५५/१/१ 


१ १३ 


० ०० 


१ १३ 


४६४/१ 


२ ०६ 


० ४४ 


२ ५० 


४५५/१/२ 


० ०७ 


०० 


०७ 


४६४/२ 


२ ०५ 


० 


०० 


२ ०५ 


४५५/१/३ 


४६५/१ 


० ६१ 


० १२ 


० ७३ 


} 


० ३६ 


० ०० 


० ३६ 


४५५/१/४ 


४६५/२ 


० ६५ 


० ०० 


० ६५ 


४५५/२ 


० ६२ 


० ०० 


० ६२ 


४६५/३ 


० ६५ 


00 


० ६५ 


४५६/१ 


१ २७ 


० 


०० 


१ २७ 


४६६/१ 


१ ०७ 


० ६० 


१ ६७ 


४५६/२ 


२ ३३ 


० ०० 


२ ३३ 


४६६/२ 


१ ०७ 


० 


00 


१ ०७ 


४५७/१ 


१ १२ 


० ८५ 


१ ९ ७ 


४६६/३ 


.. 


२ ४२ 


० ०० 


२ ४२ 


४५७/२ 


१ ०८ 


० ६८ 


१ ७६ 


४६६/४ 


.. 


० ४० 


० ६७ 


१ ०७ 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 


चालू 


जमिनींचा तपशील 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे वेल्हाणे ( कुं ) , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
सुलवाडे- जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत भवानी बेसीन 
धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी. 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


अनुसूची - तीन 


पोट 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


खराबा 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरापासून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील “निरंक " आहे. 


४६६/५ 


० ४० 


० ६८ 


१ ०८ 


अनुसूची - चार 


४६७ 


१ ९ ७ 


० ३८ 


२ ३५ 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


४६८/१ 


० ६६ 


० ०३ 


० ६ ९ 


४६८/३ 


० ६५ 


० ०४ 


० ६ ९ 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 


४६८/४ 


० ६५ 


० ०३ 


० ६८ 


अनुसूची - पाच 


४६ ९ / १ / १ 


० ६० 


१ ७० 


२ ३० 


४६ ९ / १/ २ 


० ४० 


00 


० ४० 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती/ कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 


४६ ९ / २/ १ 


० ५५ 


० 


00 


० ५५ 


४६ ९ / २/ २ 


० ५४ 


० ०० 


० ५४ 


गंगाथरन डी. , 


४७० / १ - अ 


० ४० 


० ०३ 


० ४३ 


जिल्हाधिकारी, धुळे . 


४७० / १ - ब 


० ७० 


० १० 


O 


८० 


.. 


धुळे, २७ डिसेंबर २०१९ . 


४७० / १ - ब 


० 


०० 


० ४० 


४० 


४७०/२ 


१ १० 


० ०० 


१ १० 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 


४७१/१ 


१ ३० 


० 


०० 


१ ३० 


४७१/२ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 


१ २ ९ 


० ७४ 


२ ०३ 


४७२/१ 


० ८० 


० ५ ९ 


१ ३ ९ 


जिल्हा जळगाव 


४७२/२ 


० ८३ 


० ०० 


० ८३ 


४७२/३ 


० ७७ 


० ०० 


० ७७ 


४७२/४ 


० ३८ 


० 


00 


० ३८ 


४८२ 


४ १२ 


० ०० 


४ १२ 


एकूण 


१३४ १७ 


१७ ९ ४ 


१५२ ११ 


क्रमांक भूसंपादन/मौजेचिंचखेडा बु./ एसआर-११७/ २०१६.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ मौजेचिंचखेडा बु./ एसआर 
११७/२०१६, दिनांक २९ जून २०१९ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव.- सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ 


५ 


अनुसूची - चार 


प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक. 


टीप .- 


( १ ) 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास) विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट -कलम ( १) च्या 
तरतुदींअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे 
निरीक्षण, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , 
जळगाव व कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग , जळगाव 
यांचे कार्यालयात करता येईल . 


( २ ) 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


११ 


( ३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 


, 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , जळगाव 
भाग , जळगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


डॉ . नंदकुमार बेडसे , 

जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित प्रशासन, जळगाव. 


अनुसूची - एक 


जळगाव , २३ डिसेंबर २०१९. 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका जामनेर , मौजे चिंचखेडा बु. 


भूमापन क्रमांक / 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम ११ नुसार. 


गट क्रमांक 


लावणीलायक 
संपादन क्षेत्र 


पोटखराबा 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


जिल्हा जळगाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१६ - ब / २ पै . 


० ३ ९ 


० ०२ 


० ४१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्प धरण विभाग , जळगाव . 


क्रमांक भूसंपादन /मौजे निमगाव/ एसआर -१६२ / २०१६. - ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४ /प्र . क्र . 
७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 


. 


-- 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे चिंचखेडा बु . , तालुका जामनेर , जिल्हा 
जळगाव येथील वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली बुडीत असल्याने 
भूसंपादन प्रस्ताव. 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


येईल ; 


-- 


निरंक . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ 


जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी त्याची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘ दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे निमगाव 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


२२ ९ पै . 


० १३ 


- 


२२८ पै. 


० 


१८ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या 
अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची ‘ चार मध्ये दिलेला आहे ; 


२२७ पै. 


० २० 


२२६ पै . 


० १२ 


२०१ पै. 


.. 


० २२ 


.. 


२०२ पै. 


० १८ 


२०३ पै . 


० ०२ 


२१० पै . 


० ०२ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘पाच मध्येदिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


, 


२० ९ पै . 


० ०६ 


२०८ पै . 


O 


०७ 


२०७ पै . 


० ०८ 


२०६ पै . 


० ४८ 


१३८ पै. 


० 


०१ 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


२०५ पै . 


O 


०४ 


.. 


येईल ; 


१८३ पै . 


० ०६ 


१८२ पै . 


० 


०४ 


१८१ पै. 


० १६ 


-- 


१४१ पै . 


० १८ 


१४२ पै . 


.. 


० ०१ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


१४३ पै. 


० ० ९ 


१८० 


पै . 


० ०३ 


१७९ पै. 


० ०२ 


१७८ पै . 


० ०४ 


१४४ पै . 


० ६ ९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 


२०० पै. 


० ०८ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ 


७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन . 


.. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे निमगाव , तालुका-जिल्हा जळगाव 
येथील वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन . 


कलम ११ नुसार. 

प्राथमिक अधिसूचना 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 


जिल्हा जळगाव 


अनुसूची - तीन 


. 


विस्थापन नाही . 


अनुसूची - चार 


मौजे निमगाव, तालुका -जिल्हा जळगाव येथील वाघूर प्रकल्पाच्या 

जलाशयासाठी संपादन . 


क्रमांक भूसं / एसआर -३२ / ९५ / २०१६/११६/ कावि -१३९ ७ / २०१ ९. 
ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/ 
२०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील 

५०० 

हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 


उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव. 


. 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग , जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , आकाशवाणीजवळ , 
जळगाव , तालुका-जिल्हा जळगाव. 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : क्रमांक ई-टपाल/ २०१५ / ३२ / १६२/ २०१६, 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१६. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘ दोन ’ मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


टीप .- 


-- 


प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग , जळगाव व उपविभागीय 
अधिकारी , जळगाव भाग , जळगाव यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण 


करता येईल. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या 
अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


डॉ . नंदकुमार बेडसे, 


जिल्हाधिकारी तथा 


समुचित प्रशासन , जळगाव . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची ‘ चार मध्ये दिलेला आहे ; 


जळगाव, २३ डिसेंबर २०१ ९. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - दोन 


यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती 
करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प , जळगाव . 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


-- 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत 
क्षेत्रात येणाऱ्या पुलांचे पर्यायी रस्त्यासाठी. 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणी. 


अनुसूची - तीन 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


विस्थापन नाही . 


येईल ; 


अनुसूची - चार 
पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसईएसी/ 
२०१०/सीआर-३८२/ टीसी-२, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० अन्वये पर्यावरण 
प्रभाव निर्धारणास मान्यता दिली असल्याने कलम ६ (२) चे परंतुकान्वये 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


-- 


अनुसूची - पाच 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग, भुसावळ . 

( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , 
प्रभाकर हॉलसमोर , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ 
भाग , भुसावळ यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश 
क्रमांक भूसं / एसआर -३२ / ९ ५/ २०१६/ ११६/ २०१६. 


: 


अनुसूची - एक 


टीप.- 


जमिनींचे वर्णन 


( १ ) 


, 


जिल्हा जळगाव, तालुका भुसावळ , मौजे जोगलखेडे 


उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, जळगाव 
मध्यम प्रकल्प विभाग , क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय 
अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भूमापन क्रमांक / 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( २) 


लागवडीलायक 
संपादन क्षेत्र 


पोट - खराब 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१०३ 


O 


00 


० ०१ 


० 


०१ 


( ३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 


१०५ 


० ३५ 


० २१ 


० ५६ 


१०६ 


० ४० 


० ३० 


० ७० 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , भुसावळ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


एकूण 


० ७५ 


० ५२ 


१ २७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ 


९ 


( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 

अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही. 


पोट-कलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


रामसिंग सुलाणे, 
भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या 
अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


भुसावळ भाग , भुसावळ , 

जिल्हा जळगाव . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची ‘ चार मध्ये दिलेला आहे ; 


भुसावळ , २६ डिसेंबर २०१९. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘ पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती 
करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


कलम ११ नुसार . 


उक्त 


प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


- 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


येईल ; 


क्रमांक भूसं/ एसआर-३०/ ३२/ ९५/ २०१५/ कावि -१३९ ४ / २०१९. 
ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ 
२०१४/ प्र . क्र . ७७ / अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार, 
जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘ दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ 
भाग , भुसावळ यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 


अनुसूची - तीन 


जमिनींचे वर्णन 


विस्थापन नाही . 


जिल्हा जळगाव, तालुका भुसावळ, मौजे सतारे 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अंदाजित संपादन 

क्षेत्र 


अनुसूची - चार 
पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसईएसी/ 
२०१० / सीआर-३८२/ टीसी -२ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० अन्वये पर्यावरण 
प्रभाव निर्धारणास मान्यता दिली असल्याने कलम ६ ( २) चे परंतुकान्वये 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


१ 


२ 


हे . आर 


२७ 


४ ०२ 


२८ 


३ ९९ 


२ ९ / १ 


० १६ 


२ ९ / २ 


१ २० 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग, भुसावळ . 

( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , 
प्रभाकर हॉलसमोर , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव . 

( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश 
क्रमांक ई - टपाल / २०१५/ ३२/ ९ ५/ एसआर -३० / २०१५. 


३० 


० ९ ५ 


३१ 


० ९ १ 


३२/ १ - अ 


.. 


० ५० 


-- 


, 


३२/ १ - ब 


० ९ ३ 


३२/२ 


.. 


२ ३ ९ 


टीप .- 


३२/३/१ 


.. 


० ६६ 


( १ ) 


३२/३/२ 


० ६६ 


उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, जळगाव 
मध्यम प्रकल्प विभाग , क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय 
अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


३२/३/३ 


० ६५ 


३२/३/४ 


० ६७ 


( २ ) 


३३ 


० १२ 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये. 


३४/१ 


0 


०४ 


३४/२ 


० 


०४ 


३४/३ 


० १६ 


( ३ ) 


संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी. 


३५ 


० ५० 


३६ 


.. 


० ६४ 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , भुसावळ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


१०३ 


८० 


( ५ ) 


एकूण 


१ ९ ९९ 


संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 
अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही. 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प , तालुका व जिल्हा 


, 


जळगाव . 


रामसिंग सुलाणे, 
भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी, 
भुसावळ भाग, भुसावळ , 

जिल्हा जळगाव . 


. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत 
क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनींच्या संपादनासाठी. 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाचा लाभ . 


भुसावळ , २६ डिसेंबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५ , २०२० / पौष १९ - २५, शके १९४१ 


११ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे 

किंवा तयार करणे 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये 


. 


आदेश 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे, 

ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे 
वर्धन करणारा किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा 
उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ; 


. 


क्रमांक डीसी/कार्या ९- ब-१/ २९९ ०/ २०१ ९.- भारत देशात नुकत्याच 
लागू झालेल्या नागरिकत्व विधेयकाविरुद्ध जनतेच्या विविध स्तरातून 
विरोध होत असून सदर विधेयकाचे विरोधात देशात , राज्यात तसेच 
अहमदनगर जिल्ह्यात वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने 

चालू 

आहेत . 
दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजी खिश्चन धर्मियांचा नाताळ हा सण 
उत्सव साजरा होणार असून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ रोजी नवीन 
वर्षाचे स्वागताचे अनुषंगाने काही उत्साही तरुणांकडून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच 
राज्यात कांद्याचा भाव वाढल्याने व कांद्याची आवक वाढल्यास कांद्याचे 
भाव उतरल्याने शेतकऱ्यांकडून अचानकपणे आंदोलन करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, याबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ १०२९ ५/ 
२०१९ , दिनांक २१ 

डिसेंबर 

२०१ ९ पत्रानुसार कळविले आहे 


( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा 

शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे किंवा सोंग 
आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे 


; 


, 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, 

तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस 
व पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत 
आहे. 


चे 


. 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाही. 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे 

आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे 
आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या 
कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे. 


त्याअर्थी, वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य 
बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा 
महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , 

१ ९ ५१ 

चे कलम 
३७ ( १) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक २१ डिसेंबर 
२०१९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , 
राहुल द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 


( ब ) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका , लग्न 

समारंभ , लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


, 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 

प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक 
यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजीचे ००.०० 

रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
७ जानेवारी २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी 
राहील . 


( अ) शस्त्रे , काठ्या , सोटे , तलवारी , भाले , सुरे, बंदुका, दंडे 

अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता 
येईल , अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०१ ९ रोजी माझे 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 

किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे 
किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे 


राहुल द्विवेदी 


जिल्हादंडाधिकारी , 


अहमदनगर , २३ डिसेंबर २०१९ . 


अहमदनगर . 


( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे 

प्रदर्शन करणे ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५ , शके १९ ४१ 


अध्यक्ष नगरपरिषद यांजकडून 

रावेर नगरपरिषद, रावेर 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २८ ( ४) नुसार 

अधिसूचना 
क्रमांक रानपा / बांवि /१३४०/ २०२०.- रावेर नगरपरिषदेने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून संबोधलेली) जिच्या सर्वसाधारण 
सभेचा ठराव क्रमांक २८ , दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ अन्वये रावेर गावाची प्रारूप विकास योजना ( दुसरी सुधारणा) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे “ उक्त अधिनियम” म्हणून संबोधलेले ) चे कलम २६ (१) नुसार प्रसिद्ध केली असून त्याची सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र, नाशिक विभाग, भाग -१ पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , दिनांक १३ ते १९ डिसेंबर २०१८ रोजी पृष्ठ ५१ व ५२ वर प्रसिद्ध 
झाली आहे. सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या ( दुसरी सुधारणा) प्रारूप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती / सूचनांचा विचार करून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( २) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २८ (४ ) नुसार त्यात काही बदल करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने ( दुसरी सुधारणा ) 
प्रारूप विकास योजना शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्याचा निर्णय नगरपरिषद सभा, ठराव क्रमांक ७, दिनांक नोव्हेंबर 

२०१ ९ 
अन्वये घेण्यात आला आहे. 

उक्त नियोजन प्राधिकरणाने कलम २८ ( ४) मधील तरतुदींनुसार बदल करून ( दुसरी सुधारणा) प्रारूप विकास योजनेच्या नकाशावर 
दर्शवून ( दुसरी सुधारणा) प्रारूप विकास योजना, रावेर जनतेच्या माहितीसाठी सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदरहू बदल दर्शविणारा भाग नकाशा ( दुसरी सुधारणा) प्रारूप विकास 
योजना, रावेर नगरपरिषद , रावेर व सहायक संचालक , नगररचना, जळगाव यांचे कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे. उक्त प्राधिकरणाने केलेले फेरबदल खालीलप्रमाणे आहेत . 
फेरबदल महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 

नियोजन प्राधिकरणाने प्रारूप विकास योजनेत 
क्रमांक अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २६ अन्वये 

उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) 
प्रसिद्ध प्रारूप विकास योजनेतील प्रस्ताव. 

अन्वये केलेले फेरबदल. 


२५ 


, 


, 


अ . 


क्र . 


आ . 


आरक्षणाचा हेतू / 
वि . यो . 


आरक्षणाचे 

क्षेत्र 


क्र . 


प्रस्ताव 


२ 


३ 


४ 


५ 


हे . आर 


१ 


एम -१ 


३ ९ 


शॉपिंग सेंटर 


२० 


२ 


एम -२ 


४० 


पार्किंग 


० 


१ ९ 


يه 


एम -३ 


४१ 


नगरपालिका कार्यालय 


० 


४० 


आरक्षण क्रमांक ३९- “ शॉपिंग सेंटर " चे आरक्षण वगळण्यात 
येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन “ रहिवास विभागात " 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
आरक्षण क्रमांक ४०- “ पार्किंग " चे आरक्षण वगळण्यात येत 
आहे व आरक्षणाखालील जमीन “ रहिवास विभागात " समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . 
आरक्षण क्रमांक ४१- नगरपालिका कार्यालयाचे आरक्षण वगळण्यात 
येत आहे व आरक्षणाखालील जमीन “ वाणिज्य विभागात " 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
आरक्षण क्रमांक ३५- “ क्रीडांगण ” चे आरक्षण वगळण्यात येत 
आहे व आरक्षणाखालील जमीन " रहिवास विभागात ” समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . 
प्रारूप विकास योजना, रावेर ( दु.सु.) नकाशात “ गट नंबर ५३ 
ऐवजी " गट नंबर ६५ ” अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


४ 


एम-४ 


३५ 


क्रीडांगण 


१३ 


५ 


एम -५ 


-- 


-- 


दारा मोहम्मद झफर मोहम्मद , 


अध्यक्ष , 


रावेर नगरपरिषद , रावेर, 

जिल्हा जळगाव . 


रावेर , 


४ 


जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ 


१३ 


BY PRESIDENT MUNICIPAL COUNICL 


RAVER MUNICIPAL COUNCIL , RAVER 


Under Section 28 (4 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


shHigh 794 /aifa /9380/ 2020.– Raver Municipal Council (hereinafter referred to as the “ said Planning 
Authority " under its resolution No. 28 , dated 6th December 2018 has published the Draft Development 
Plan of Raver (2nd Revised ) under Section 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (hereinafter referred to as the “ said ” ) which appeared in the Maharashtra Government Gazette , 
Nashik Division , Part - 1 supplement, Dated 13th to 19th December 2018 on page 51-52 . After Considering 
the suggestions and objections to the published Draft Development Plan received within stipulated 
period , the planning committee appointed under Section 28 (2) of the said acthas submitted their report 
to the said Planning Authority. Considering the report of Planning Committee , The said Planning Authority 
has some modifications / changes under Section 28 (4 ) of the said act has decided vide Municipal 
Resolution No. 7 , dated 25th November 2019 to submit Draft Development Plan for sanction to 
Government under Section 30 of the said Act. 


The Draft Development Plan so modified showing the changes made by the said Planning 
Authority under Section 28 (4 ) has been published as per the provision of the Maharashtra regional 
and town planning Act, 1966 for public information for the period of one month from the date of 
publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette . The Draft Development Plan (2nd 
Revised ) showing the changes has been kept in the office Raver Municipal Council and the Assistant 
Director of Town Planning , Jalgaon for inspection of the public during office hours on all working 
days . Modifications suggested by said Planning Authority is as follows. 


Sr. 
No. 


Modifi 
cation 
No. 


Proposed Reservation as per 

the Draft Development Plan 
published u / s . 26 of the said Act 


Modification made by the said 
Planning Authority u / s . 28 (4 ) 

of the said Act 


Area 


Site 
No. 


Purpose of 
Reservation as 

per the Draft 
Development Plan 

Published 
u /s . 26 of the 

said Act 


1 


2 


3 


4 


6 


5 
H. A. 


M - 1 


39 


Shopping Centre 


0 20 


Site No. 39- " Shopping Centre " is deleted 
and land so released is included in 
" Residential Zone ” . 


2 


M - 2 


40 


Parking 


0 19 


Site No. 40- “ Parking " is deleted and land 
so released is included in "Residential 
Zone” . 


3 


M - 3 


41 


0 40 


Municipal Office 
Building . 


Site No. 41- “Municipal Office Building” is 
deleted and land so released is included 
in “Commercial Zone ”. 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५ , शके १९ ४१ 


2 


3 


4 


6 


5 
H. A. 


4 


M - 4 


35 


Playground 


0 13 


Site No. 35- “ Playground ” is deleted and 
land so released is included in “Residential 
Zone " . 


5 


M - 5 


On Draft Development Plan of Raver (2nd 
Revised ) Plan “Gat No. 53" is amended 
as " Gat No. 65 ” . 


DARA MOHAMMAD ZAFAR MOHAMMAD , 

President, 
Raver Municipal Council, Raver, 

district Jalgaon . 


Raver, 4th January 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


